RNI No. MAHBIL /2009/40124 










i ft 
{ i i 
AN) 

Ka प 
Wane जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग पाच 








वर्ष ७, अंक १] मंगळवार, मार्च २, २०२१/फाल्गुन १९, शके १९४२ [पृष्ठे ८, किंमत: रुपये २६.०० 








असाधारण क्रमांक १९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके. 





महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक २ मार्च २०२१ रोजी पुर:स्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे :-- 


L. A. BILL No. I OF 2021. 
A BILL 
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA STAMP ACT. 
सन २०९१ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १९. 
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता विधेयक. 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 





ad, चा आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा 

६०. करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात 

२०२१ चा असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी महाराष्ट्र मुद्रांक 
महा. अध्या. १. (सुधारणा व विधिग्राह्मीकरण) अध्यादेश, २०२१ हा प्रख्यापित केला होता ; 








आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपातंर करणे इष्ट आहे, त्याअर्थी 
भारतीय गणराज्याच्या बाहत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे :-- 


भाग पाच-१-१ (१) 


संक्षिप्त नाब ब 
प्रारंभ. 


सन १९५८ चा 
अधिनियम क्रमांक 
६० याच्या कलम 
५ याऐवजी नवीन 
कलम दाखल 
करणे. 


अनेक विविध 
बाबींशी किंवा 
व्यबहारांशी 
संबंधित असणारे 
संलेख. 


सन १९५८ चा 
अधिनियम क्रमांक 
६० याच्या अनुसूची 

एकची सुधारणा. 


वबिधिग्राह्मकरण. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २, २०२१/फाल्गुन १९१, शके १९४२ 


१. (१) या अधिनियमास, महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा व विधिग्राह्येकरण) अधिनियम, २०२१, असे म्हणावे. 





(२) तो, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल. 





२. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, “मुख्य अधिनियम” असा केला आहे) याच्या १९५८ चा 
कलम ५ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल आणि ते, १९ ऑगस्ट २०१५ पासून दाखल करण्यात आल्याचे ६०. 
मानण्यात येईल :-- 


“a, अनेक विविध बाबींचा किंबा संव्यवबहारांचा समावेश असणाऱ्या किंबा अशा बाबींशी किंबा 
संव्यवहारांशी संबंधत असणाऱ्या कोणत्याही संलेखावर, अशा बाबींपैकी किंबा संव्यवहारांपैकी एका बाबीचा 
किंबा संव्यवबहाराचा समावेश असणाऱ्या अथवा एका बाबीशी किंबा संव्यवहाराशी संबंधित असणाऱ्या, प्रत्येक 
स्वतंत्र संलेखावर, या अधिनियमान्वये जी शुल्के आकारण्यायोग्य असतील त्या शुल्कांची एकुणातील रक्‍कम 
आकारण्यात येईल. ”. 





३. मुख्य अधिनियमाच्या अनुसूची एक मधील,-- 
(क) अनुच्छेद ६ मध्ये,-- 


(एक) खंड (१) मधील, उप-खंड (ब) मधील, स्तंभ (२) मध्ये, “०.२ टक्के ” या 
मजकुराऐवजी, “०.३ टक्के ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 





(दोन) खंड (२) मधील, उप-खंड (ब) मधील, स्तंभ (२) मध्ये, “०.२ टक्के ” 
मजकुराऐवजी, “०.३ टक्के ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 


या 





(तीन) खंड (२) नंतर, पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल :-- 





“(३) या अनुच्छेदांतर्गत येणारा संलेख, पाचशे रुपये.”; 
जेव्हा सांपाश्विक किंबा सहाय्यकारी किंबा 

अतिरिक्‍त प्रतिभूती म्हणून निष्पादित केला 

असेल तेव्हा आणि जेव्हा या अनुच्छेदांतर्गत 

प्रमुख किंबा मूळ प्रतिभूतीबर योग्य शुल्क 

प्रदान करण्यात आले असेल त्याबाबतीत. 











(ख) अनुच्छेद ४० मध्ये, खंड (ब) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :-- 





“(ब) जेव्हा उपरोक्‍्तप्रमाणे कब्जा दिलेला 


नसेल किंबा देण्याचे मान्य केले नसेल तेव्हा,-- 


(एक) जर अशा विलेखाद्वारे प्रतिभूत केलेली 
रक्‍कम पाच लाख रुपयांहून अधिक नसेल 
तर, 


शंभर रुपयांच्या किमान मर्यादेस अधीन 
राहून, अशा विलेखाद्वारे प्रतिभूत केलेल्या 
रकमेच्या ०.१ टक्के ; 


दहा लाख रुपयांच्या कमाल मर्यादेस 
अधीन राहून, अशा विलेखाद्वारे प्रतिभूत 
केलेल्या रकमेच्या 0,3 टक्‍्के;”. 


(दोन) इतर कोणत्याही प्रकरणी, 





४. (९) कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा किंबा आदेश यांमध्ये किंवा मुख्य 
अधिनियमामध्ये एतद्विरुद्ध काहीही अंतर्भूत असले तरीही, मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५ आणि अनुसूची एक 


मधील अनुच्छेद ६ व ४० च्या तरतुदीन्वये असे मूल्यनिर्धारण, बसवणे व वसुली या अनुषंगाने उक्‍्त अधिनियमाखालील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २, २०२१/फाल्गुन १९१, शके १९४२ 


प्राधिकाऱ्यांनी, केलेली किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेली कोणतीही कारवाई यांसह मूल्यनिर्धारित केलेले, बसविलेले 

२०२१ चा आणि वसूल केलेले मुद्रांक शुल्क हे महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा व विधिग्राह्येकरण) अधिनियम, २०२१ (यात यापुढे 
महा. या कलमात ज्याचा निर्देश “सुधारणा अधिनियम” असा केला आहे) याद्वारे सुधारणा केलेल्या, उक्त कलम ५ 
अभ्या. > आणि अनुच्छेद ६ व ४० च्या तरतुदी जणू काही सर्व महत्त्वाच्या वेळी निरंतर अमलात होत्या असे समजून, 
कायद्यानुसार विधिग्राह्मगीतीने बसविण्यात व वसूल करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल आणि त्यानुसार,--- 








(अ) मुद्रांक शुल्क बसविण्याच्या आणि वसूल करण्याच्या संबंधात मुख्य अधिनियमान्वये प्राधिकाऱ्यांनी 
केलेल्या किंवा हाती घेतलेल्या सर्व कारवाया, कार्यबाह्या किंवा गोष्टी, सर्व प्रयोजनांसाठी, मुख्य अधिनियमाच्या 
तरतुदींनुसार करण्यात आल्या असल्याचे किंबा हाती घेण्यात आल्या असल्याचे मानण्यात येईल ; 





(ब) अशाप्रकारे बसविलेल्या आणि वसूल केलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या परताव्यासाठी उक्त प्राधिकाऱ्यांविरुद्ध 
कोणत्याही न्यायालयात कोणताही दाबा किंबा इतर कार्यबाही दाखल करण्यात येणार नाही किंबा चालविता 
येणार नाही ; 


(क) कोणतेही न्यायालय किंबा इतर कोणताही प्राधिकारी, अशाप्रकारे बसविलेल्या किंबा वसूल केलेल्या 
मुद्रांक शुल्काच्या परताव्याचा निदेश देणाऱ्या कोणत्याही हुकूमनाम्याची किंवा आदेशाची अंमलबजावणी करणार 


नाही. 


(२) शंका निरसनार्थ, याद्वारे, असे घोषित करण्यात येते कौ, पोट-कलम (१) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे, 
एखाद्या व्यक्‍तीला,-- 


(अ) पोट-कलम ९९१) मध्ये निदिष्ट केलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या अशा कोणत्याही निर्धारणास, पुननिर्धारणास, 
बसवण्यास किंबा वसुलीस, सुधारणा अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या, मुख्य अधिनिमाच्या तरतुदीनुसार 
हरकत घेण्यास ; किंवा 


(ब) सुधारणा अधिनियमाद्वारे सुधारणा केलेल्या, मुख्य अधिनियमान्वये मुद्रांक शुल्काच्या मार्गाने 
तिच्याकडून देय असलेल्या रकमेपेक्षा अधिक असलेल्या, मुख्य अधिनियमान्वये तिने भरणा केलेल्या कोणत्याही 
मुद्रांक शुल्काच्या परताव्याची मागणी करण्यास, 








प्रतिबंध होतो, असा अन्वयार्थ येणार नाही. 


भाग पाच--१-१अ 


¥ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २, २०२१/फाल्गुन १९१, शके १९४२ 


सन २०२१ चा ५. (१) महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा ब विधिग्राह्मीकरण) अध्यादेश, २०२१, हा याद्वारे, निरसित करण्यात २०२१ चा 
महाराष्ट्र अध्यादेश येत आहे. महा. 
क्रमांक १ याचे अध्या. १ 
निरसन ब 
व्यावृत्ती. 


(२) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरी, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या 
संबंधित तरतुदींन्बये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यबाही (काढण्यात आलेली कोणतीही 
अधिसूचना किंवा दिलेला आदेश यांसह) ही, या आधिनियमान्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या 
संबंधित तरतुदींन्यये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिती, काढण्यात आलेली अधिसूचना 
किंबा दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल. 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २, २०२१/फाल्गुन १९१, शके १९४२ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन 


महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८ चा ६०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त अधिनियम” असा केला आहे) 
याच्या कलम ५ मध्ये अशी तरतूद आहे की, अनेक विविध बाबींमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या किंबा संबंधित 
असणाऱ्या कोणत्याही संलेखावर, अशा बाबींपैकी एक बाब समाविष्ट असणाऱ्या किंबा एका बाबीशी संबंधित 
असणाऱ्या प्रत्येक स्वतंत्र संलेखावर, त्या अधिनियमान्वये जी शुल्के आकारण्यायोग्य असतील, त्या शुल्कांच्या 
एकुणातील रक्‍कम आकारण्यात येईल. विभिन्न संव्यबहारांचा समावेश असणाऱ्या किंबा त्याच्याशी संबंधित असणाऱ्या 
संलेखाचा देखील समावेश असलेले सन २००७ मध्ये सुधारणा केलेले, गुजरात मुद्रांक अधिनियम, १९५८ चे 
कलम ५ माननीय सवोच्च न्यायालयाद्वारे, २०१५ चे दिवाणी अपील क्रमांक ६०५४ यामध्ये दिलेल्या आपल्या दिनांक 
११ ऑगस्ट २०१५ च्या न्यायनिर्णयामध्ये कायम करण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने, २०१९ ची रीट 
याचिका क्रमांक ८०१४ मध्ये, उक्त अधिनियमाच्या कलम ५ चा अन्वयार्थ लावताना, दिलेल्या दिनांक ११ सप्टेंबर 
२०१९ च्या आदेशान्वये असा निर्णय दिला आहे की, “विभिन्न बाबी” ही संज्ञा “विभिन्न संव्यबहार” या संज्ञेशी समतुल्य 
आहे. 














अनेक विविध संव्यवबहारांचा समावेश असणाऱ्या किंबा त्याच्याशी संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही संलेखांच्या 
बाबतीत, मुद्रांक शुल्क आकारण्याबद्दल उक्त कलम ५ च्या तरतुदींमध्ये स्पष्टता आणण्याच्या दृष्टीने, गुजरात मुद्रांक 
अधिनियम, १९५८ मध्ये केलेल्या सुधारणेच्या धर्तीवर, त्यात विशेषरीत्या “विभिन्न संव्यवहारांचा” समावेश करण्यासाठी, 
उक्त कलम ५ मध्ये यथोचित सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले होते. 








२. मालकी हक्क विलेखांचा निक्षेप करून त्याद्वारे गहाण दर्शविणारे संलेख ब साधे गहाणखत यांच्या 
बाबतीतील मुद्रांक शुल्क, उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची एक मधील अनुक्रमे, अनुच्छेद ६(१) ब ४० यांनुसार 
आकारणीयोग्य आहे. उक्त अनुच्छेद ६(१) अन्वये, संलेखावर आकारणीयोग्य असलेले मुद्रांक शुल्क हे, उक्त 
अनुच्छेद ४० अन्वये आकारणीयोग्य असलेल्या मुद्रांक शुल्कापेक्षा कमी होते. 











सन 2023 ते २०१९ या कालावधीमध्ये नोंदणी केलेल्या दस्तऐबजांबवरून असे निदर्शनास आले को, मालकी 
हक्‍क विलेखांचा निक्षेप करून त्याद्वारे गहाण दर्शविणाऱ्या दस्तऐवजांची संख्या वाढत होती. 











मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यातील फरकामुळे, काही वेळा दस्तऐबजांचा मसुदा अशा पद्धतीने तयार केला 
जातो की, दस्तऐवजाच्या नावातून, मालकी हक्क विलेखाचा निक्षेप करून त्याद्वारे गहाण केल्याचे दर्शविले जात 
असले तरी देखील साधे गहाण समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न असतो. असे दस्तऐवज, उक्त अधिनियमान्वये त्यांच्या 
बाबतीत आकारण्यायोग्य असलेल्या योग्य मुद्रांक शुल्काची रक्‍कम अभिनिणीत करताना अडचणी निर्माण करतात. 














मालको हक्क विलेख निक्षेप करून त्याद्वारे गहाणाशी संबंधित असणाऱ्या कराराचे निष्पादन करणे शक्‍य 
होण्याच्या दृष्टीने, मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ (१८८२ चा ४) याच्या कलम ५८ च्या खंड (फ) द्वारे 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा बापर करून, महाराष्ट्र राज्याने, वेळोवेळी विवक्षित नगरे अधिसूचित केलेली आहेत. 
तथापि, वाढत्या संव्यवहारांमुळे, उक्त कलम ५८ च्या खंड (फ) च्या प्रयोजनार्थ, नबीन नगरे अधिसूचित करण्याची 
गरज भासत असते. जेथे उक्त खंड (फ) अन्वये नगर अधिसूचित केले जात नाही तेथील नागरिकांना, मालकी हक्‍क 
facta निक्षेप करून त्याद्वारे गहाण करण्याऐवजी ज्यासाठी उक्त अधिनियमान्वये आकारणीयोग्य असलेले मुद्रांक 
शुल्क अधिक होते अशा साध्या गहाण खताचे निष्पादन करण्याचा पर्याय स्वीकारण्याचा भार पडत होता. 

















बरील वस्तुस्थिती लक्षात घेता, अनुक्रमे, उक्त अनुच्छेद ६ व ४० यांन्वये मालकी हक्क विलेख निक्षेप करून 
त्याद्वारे गहाण दर्शविणाऱ्या संलेखांवर ब साध्या गहाण खतावर आकारणीयोग्य असलेल्या मुद्रांक शुल्कामध्ये 
एकरूपता आणणे इष्ट आहे असे वाटले. या प्रयोजनासाठी उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची एक मधील उक्त 
अनुच्छेद ६ व ४० यांमध्ये यथोचित सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित होते. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २, २०२१/फाल्गुन १९१, शके १९४२ 








३. राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते, आणि, उपरोक्त प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र 
मुद्रांक अधिनियम (१९५८ चा ६०) यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याकरिता, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ 
कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती, आणि, 
म्हणून त्यांनी दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा ब विधिग्राह्मीकरण) अध्यादेश, २०२१ (oR? 
चा महा.अध्या.१), हा प्रख्यापित केला होता. 


४. उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे. 


मुंबई, बाळासाहेब थोरात, 
दिनांक २४ फेब्रुबारी २०२१. महसूल मंत्री. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २, २०२१/फाल्गुन १९१, शके १९४२ 


वित्तीय ज्ञापन 


या विधेयकाच्या खंड २ आणि ३ द्वारे, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम (१९५८ चा ६०) च्या कलम ५ मध्ये अनेक 
विविध संव्यवबहारांचा समावेश असणाऱ्या किंबा त्याच्याशी संबंधित असणाऱ्या कोणत्याही संलेखांच्या बाबतीत, 
मुद्रांक शुल्क आकारण्याबद्दल स्पष्टता आणण्याच्या दृष्टीने आणि उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची एक 
मधील अनुच्छेद ६ ब ४० यांन्वये मालको हक्क विलेख निक्षेप करून त्याद्वारे गहाण दर्शविणाऱ्या संलेखांबर व साध्या 
गहाण खतावर आकारणीयोग्य असलेल्या मुद्रांक शुल्कामध्ये एकरुपता आणण्याकरिता, कलम ५ आणि अनुच्छेद ६ 
व ४० मध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. म्हणून हे विधेयक राज्य विधानमंडळाचा अधिनियम म्हणून 
अधिनियमित झाल्यानंतर राज्याच्या एकत्रीत निधीमधून कोणताही आवर्ती किंबा अनावर्ती खर्च होईल अशी तरतूद 
त्यामध्ये अंतर्भूत नाही. 








८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, मार्च २, २०२१/फाल्गुन १९१, शके १९४२ 


भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ अन्वये राज्यपालांची शिफारस 


(महाराष्ट्र शासन, विधि ब न्याय विभाग, आदेशाची प्रत) 








भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २०७ याच्या खंड (१) अन्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून, ते महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा व विधिग्राह्मीकरण) विधेयक, २०२१ पुर:स्थापनार्थ 
घेण्याबाबत महाराष्ट्र बिधानसभेस शिफारस करीत आहेत. 


विधान भवन : राजेन्द्र भागवत, 
मुंबई, सचिव, 
दिनांक २ मार्च, २०२१ महाराष्ट्र विधानसभा. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


